लेखन साहित्य खरेदी करण्यास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र १९/नोंदणी शाखा 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, 
मुंबई- ४००००१ 
तारीख: २१ नोव्हेंबर, २०१९ 


वाचा : 
१) शासन निर्णय क्रमांकः वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.3०/२०१३/विनियम, भाग 
२ ,दिनांक १७.०४.२०१५. 
२) शासन निर्णय क्रमांकः उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग झासन निर्णय क्र. संकीर्ण - 
२०१६/प्र.क्र.२१५/ उद्योग-४ दिनांक २४.८.२०१७ 


शासन निर्णय: 
सार्वजनिक आरोग्य विभागातील विविध कार्यासनांसाठी साहित्य सामुग्री खरेदी करण्यासाठी 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. कार्यालयीन व लेखन साहित्याचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे: 
कार्यालयीन व लेखनसाहित्याचे नाव मागणी करावयाची संख्या 


[al 
फाइल बोर्ड (दोन बाजूला FHT दोरी) 
४ | बॉल पेन (लेक्सी) ५० नग 


फ्त 
स्टीलचा पाण्याचा जग (२ लिटर) (मिल्तोन) 
स्पायरल पॅड (सी गुल) नं.६ सेट 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण 2019/प्र.क्र.19/नों.शा. 


१५ | दूरध्वनी संच साधा (बिटेल) १० नग 
लेदर टपाल फोल्डर 


लिगल पेपर हिरवे ॥-४ साईज प्रिंटर पेपर (८० किंवा ८५ gsm) १० रिम 


लिगल पेपर पांढरे / ५-४ साईज प्रिटर पेपर (८० किंवा ८५ 
gsm) 


१९ । प्रिंटींग पेपर पांढरे / A-¥ साईज झेरोक्स पेपर(७५ gsm) ५०० रिम 


२. सदर खरेदी उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.२१५/ 
उद्योग-४ , दिनांक २४.८.२०१७ मध्ये नमूद केल्यानुसार GEM पोर्टल वरुन विहित कार्यपध्दतीचा 
अवलंब करुन खरेदी करण्यात येत आहे. 


३. यासाठी येणारा खर्च मागणी क्र.आर-२२५१ सेक्रेटरीएट सामाजिक सेवा,०९०,सेक्रेटरीएट-(०१) 
(०१) सार्वजनिक आरोग्य-१३, कार्यालयीन खर्च (2249 ०४१८) या लेखाशिर्षाखाली सन २०१९-२० या 
वर्षाच्या मंजूर तरतूदीतून .भागविण्यात येईल. 


४. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक : विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनिमय, 
भाग २, दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ वित्तिय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८, भाग पहिला, उपविभागदोन 
मधील तरतुदीनुसार प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९१०२२१३३१२४१५१७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


e Digitally signed by Ravindra R Gadhari 
R d R DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, ou=Public 
a V | Nn fa Health Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=9668226de60c3cc5b8ccd56833c07d32831e4140 
£3de291d1f40d510d295643f, 


Gadhari 0 
(र.र.गढरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र 
२. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई (रोखशाखेमार्फत), 
३. उपसचिव(नोंदणी शाखा), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई-०१ 
४. कक्ष अधिकारी (खरेदी अधिकारी), GEM पोर्टल, सा.आ.वि 
५. अवर सचिव (रोख शाखा), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई-०१ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण 2019/प्र.क्र.19/नों.शा. 


६. वित्त विभाग (व्यय-६) मंत्रालय, मुंबई 
७. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
८. वित्त विभाग (व्यय-६) मंत्रालय, मुंबई 
९. निवड नस्ती (नोंदणी शाखा) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


